विद्युत निरीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र: मुविनि-२०१८/प्र.क्र.१३१/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक: ३१ मे, २०१८. 


शासन Sear: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४) (दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार विद्युत निरीक्षणाळय 
शाखेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे अधिकार अधिसूचित केल्यानुसार सक्षम 
mere मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ खाली नमूद केलेल्या विद्युत निरीक्षक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


| वाचा सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र पदनाम 
Ea २ ३ ४ 
ह . श्री. विकास तारु | विद्युत निरीक्षक निरीक्षण विद्युत निरीक्षक (उदवाहन), 
राठोड, विद्युत | विभाग, चेंबूर, मुंबई 
निरीक्षक ठाणे क्र. २ 
२. | श्री. विनोद हिरामण | विद्युत निरीक्षक (उदवाहन), | विद्युत निरीक्षक , मुंबई 
शहारे, विद्युत | चेंबूर, मुंबई 
निरीक्षक 
गोत विद्युत निरीक्षक निरीक्षण विभाग, 
कणसे, औरंगाबाद 
विद्युत निरीक्षक 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्याला त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत 
कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी जागी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करु नये. 

३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे या साठी राजकीय 
दडपण/ दबाव आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्युत निरीक्षक महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 

४. संबंधित विद्युत निरीक्षक यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन 
अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०१८/प्र.क्र.१३१/ऊर्जा-५ 


सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५३११८२२०४७९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
४-१ ९५१५ 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=873ce9a279d9561 ffOcbf658e05b823c67c79dcac30 


Yalla Ppa Manta 2s canna vatortiar 
(भि.य.मंता) 
शासनाचे उपसचिव 


१ मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू.) मुंबई-(७१. 


२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र नागपूर. 

३ अधिदानव लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

¥) जिल्हा कोषागार अधिकारी ठाणे/ मुंबई/ औरंगाबाद 

4) उपसचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
&) श्री. विकास तारु राठोड, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षक विभाग, ठाणे क्र. 2 

(9) श्री. विनोद हिरामण शहारे, विद्युत निरीक्षक (उदवाहन), चेंबूर, मुंबई 

८) श्री. अशोक गणपती कणसे, विद्युत निरीक्षक 

९) निवड नस्ती ऊर्जा-५. 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
४) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


